RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011- TC 
Regn . No . L /RNP /PNCE /W - 132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov.in 


AIYA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ- पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९, २०१५ / अग्रहायण १२ - १८, शके १९३७ 


[ पृष्ठ १ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

जुन्नर नगरपरिषद, जुन्नर 
वाचले.-- (१) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम १८९ ( १३ ) (२०- क , ब) सुधारणा. 

( २) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५३ (८) सुधारणा. 
( ३ ) सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २. 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक कडोंमपा - १००६/ प्र. क्र . १९२/ २००६/ नवि -२८ , दिनांक २ मार्च 

२००९ . 
( ५ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम , १९७९ . 


क्रमांक बांध / वशी- १८४७/ २०१५ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १८९ , १९५ 
तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ५३, ५४, ५५ व ५६ मधील तरतुदींचा विचार करता 
अनुक्रमांक ४ चे नगर विकास विभागाचे शासन निर्णयानुसार , तसेच नगरपरिषद अधिनियम , १९६५ चे कलम १८९ (१३) ( २० - क , ब) व 
एमआरटीपी अॅक्ट , १९६६ चे कलम ५३ ( ८) अन्वये व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ मधील कलम १५२ 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये खालील नमूद केल्याप्रमाणे नगरपरिषदेच्या अधिकारी यांची अनधिकृत बांधकाम/ अतिक्रमण नियंत्रण व समूळ 
निर्मूलन करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी ( Designated Officer ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
अ . क्र . प्रभाग क्रमांक 

पदनिर्देशित अधिकारी ( Designated Officer ) व पदनाम 


प्रभाग क्रमांक १ ते ४- संपूर्ण जुन्नर शहर 


श्री . विवेक निळकंठ देशमुख, कनिष्ठ बांधकाम पर्यवेक्षक 


संतोष सुरेश वारुळे , 

मुख्याधिकारी, 
जुन्नर नगर परिषद, जुन्नर, 

जिल्हा पुणे. 


जुन्नर , २७ नोव्हेंबर २०१५ . 


एच- ६१४, भाग एक - अ ( पु . वि . पु.) - ३१ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


